सार्वजनिक बांधकाम विभागातील 
अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) 
संवर्गाची दिनांक ०१.०४.१९७४ ते दिनांक 
३१.०३.१९९६ या कालावधीच्या दिनांक 
०१.०८.२००१ रोजी प्रसिध्द केलेल्या 
अंतिम ज्येष्ठता यादी मधील सुधारणा.. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. ज्येष्ठता-२०२०/प्र.क्र.१९ /आस्था-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०४.०९.२०२० 


वाचा :- सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता ११९४/सीआर-३६/भाग क्र.२/ 
आस्थापना-१, दि.०१.०८.२००१ 


शुध्दीपत्रक :- 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता ११९४/सीआर-३६/भाग क्र.२/ आस्थापना-१, 


दि.०१.०८.२००१ नुसार अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०४.१९७४ ते ३१.०३.१९९६ 
या कालावधीची अंतिम ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर ज्येष्ठता यादीमध्ये नाव समाविष्ट 
करण्याबाबत, नावात सुधारणा करण्याबाबत व शैक्षणिक अर्हतेमध्ये दुरुस्ती करण्याबाबतचे प्रस्ताव शासनास प्राप्त 
झालेले आहेत. त्यानुसार संबंधित कनिष्ठ अभियंत्यांचा ज्येष्ठता यादीत नव्याने Badal केल्याबाबत, नावात 
सुधारणा केल्याबाबत व शौक्षणिक अर्हतेमध्ये दुरुस्ती केल्याबाबतचे विवरणपत्र यासोबत जोडण्यात आलेले आहे. 


2. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२००९०४१३०१५७५६१८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत:- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Satish Kashinath Hadpe 

IN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
145dd711c0d1e07174dcf0c8670425f953a99196 
2: 


Hadpe 


(सतिझा का. हडपे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
१ 


२ 
2 
8 
दु 
& 


सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग. 

सर्व अधीक्षक अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ (स्थापत्य). 

सर्व कार्यकारी अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 

सर्व संबंधीत कर्मचारी. 

कार्यासन आस्थापना-३, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती आस्था-१. 


द. el आजी अरी आल कर 


सा.बां.वि.शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता-२०२०/प्र.क्र. १९ /आस्था-१,दिनांक ०४/०९/२०२० चे सहपत्र 


सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०४.१९७४ ते दिनांक ३१.०३.१९९६ या कालावधीच्या दिनांक ०१.०८.२००१ रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादी 
मधील सुधारणा. 


अभियंत्यांचे नांव शैक्षणिक a जन्मदिनांक | नियत अस्थायी कार्यव्ययी | जाती विषयी अभिप्राय 
अर्हता आस्थापनेवरील आस्थापने माहिती 
दिनांक वरील दिनांक 


श्री.अरुण रंगनाथ शिगणे| डी.सी.ई. जालना ०९.०९.१९६५ ०६.०१.१९९४ अ.क्र.२२७४ येथील श्री.एम.टी.दोगरवार यांच्या खाली अ.क्र.२२७४-अ 
येथे श्री.शिंगणे यांच्या नावाचा नव्याने समावेश करण्यात येत आहे. 

श्री.प्रकाश दिगंबरराव डी.सी.ई. | उस्मानाबाद | १५.०७.१९६८ १३.०४.१९९४ अ.क्र. २३१६ येथील श्री.डी.ए.बांगर यांच्या खाली व अ.क्र.२३१६-अ 

मोरे येथील श्री.के.एस.पाटील यांच्या वर अ.क्र.२३१६-अ-१ येथे HA 
यांच्या नावाचा नव्याने समावेडा करण्यात येत आहे. 


२३८०-अ श्री.अनिल रामचंद्र पाबळे। डी.सी.ई. जालना ०९.०३.१९७१ १०.१०.१९९५ खुला अ.क्र.२३८० येथील श्री.ए.डी.जाधव यांच्या खाली अ.क्र.२३८०-अ येथे 
श्री.पाबळे यांच्या नावाचा GAS करण्यात यावा. 


२२४३ श्री.सतिश प्रभाकर बुल | डी.सी.ई. | कोल्हापूर | १२.०७.१९६६ | ०१.०५.१९९३ खुला  ।|अ.क्र. २२४३ येथे श्री.एस.पी.घुले ऐवजी श्री.सतिझा प्रभाकर Fos sat 
नावात सुधारणा करण्यात येत आहे. तसेच श्री.बुर्ले यांच्या नावापुढे 
शैक्षणिक अर्हता प्रॅक्टीकळ ऐवजी SANS. अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 


२२७७ श्रीमती मंजिरी मिलींद | डी.सी.ई. मुंबई २६.१२.१९६३ ०७.०१.१९९४ खुला अ.क्र.२२७७ येथे श्रीमती एम.एम.शानवरे याऐवजी श्रीमती मंजिरी 
-ब॒ श्री.डी.आर.कदम पदवीधर | उस्मानाबाद | ०३.११.१९७० | २७.०४.१९९४ खुला  ।अ.क्र.२३५४ येथे श्री.डी.आर.कदम यांचा नियुक्‍ती दिनांक २८.०४.१९९५ 
असा चुकीचा दर्शविण्यात आला असून त्यांचा नियुक्‍ती दिनांक 
२७.०४.१९९४ असा असल्याने त्यांचे नांव अ.क्र.२३१६-ब वर निश्चित 
करण्यात येत आहे. अ.क्र.२३५४ वरील श्री.डी.आर.कदम यांचे नांव रद्द 
करण्यात येत आहे. 


७:९॥ E Diploma Seniority .5कनिष्ट अभियंता शुध्दीपत्रक ज्येष्ठता सूची विवरणपत्र 


